सन २०२२-२३ या शौक्षणिक वर्षामध्ये अनुसूचित 
जमातीच्या विद्यार्थ्याना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित 
निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्याकरिता संस्था/ 
शाळांची निवड करण्याबाबत. 

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नानिशा-११२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- २९ सप्टेंबर, २०२२ 


१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शाआझा-२००८/प्र.क्र.८१/ 
कार्या-१३, दिनांक २८.०८.२००९. 
2) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिशा-२०१६/प्र.क्र.२८०/ 
कार्या-१२, दिनांक २९.०५.२०१७. 
3) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/ 
कार्या-१२, दिनांक १८.०५.२०१८ 
४) आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक नानिशा-२०१८/ प्र.क्र.२१/ 
कार्या-१२, दिनांक ०९.०६.२०१८. 
५) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक यांचे क्र.शिक्षण-२०२२/प्र.क्र.०१/ 
का.१३(२)/८२९०, दि.२७.०६.२०२२ चे पत्र. 
६) आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक यांचे क्र.नानिशा-२०२२/प्र.क्र०१/का.६(६), 
दि.२९.०६.२०२२ चे पत्र. 
७ झासन पत्र क्रमांक नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/कार्या-१२, दिनांक ०८ सप्टेंबर,२०२२ 
अन्वये निर्गमित सचिवस्तरीय समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
८) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिशा-११२२/प्र.क्र.५५/ 
कार्या-१२, दिनांक १६.०९.२०२२ 
प्रस्तावना:- 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना हहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी 
शाळांमध्ये शिक्षण देण्याबाबतची योजना संदर्भ क्रमांक १ येथील दि. २८.०८.२००९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये राज्यात राबविण्यात येत आहे. तसेच सदर योजनेंतर्गत निवड करण्यात 
आलेल्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या इतर विद्यार्थ्यांसमवेत योजनेंतर्गत प्रवेशित 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती अधिक चांगली होण्याच्या दृष्टीने सन २०१७- 
१८ या शौक्षणिक वर्षापासून इयत्ता १ ळी व इयत्ता २ री या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये प्रवेश 
देण्याबाबत संदर्भ क्रमांक २ येथील दि. २९.५.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. सदर योजना अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता आणण्याकरिता झाळेमध्ये उपलब्ध 
शैक्षणिक व निवासी सोयी सुविधा आणि त्याच्या दर्जानुसार गुणांकन निश्चित करून प्राप्त 
गुणांकनानुसार शाळांची निवड करणे व शाळांना द्यावयाचे शुल्क निर्धारित करण्याकरिता संदर्भ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


क्रमांक 3 येथील दि. १८.०५.२०१८ व संदर्भ क्रमांक ४ येथील दि.०९.०६.२०१८ रोजीच्या शासन 
शुद्धीपत्रकान्वये सुधारित धोरण ठरविण्यात आलेले आहे. 


२. नामांकित योजने अंतर्गत संदर्भ क्र.५ व ६ येथील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चालू शैक्षणिक वर्ष 
सन २०२२-२३ करिता सदर योजनेअंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या जुन्या शाळांना संदर्भ 
क्र. ८ अन्वये एकूण १४८ शाळा कायम करण्या बाबत शासन स्तरावरुन मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. संदर्भ क्र. ७ अन्वये मान्यता कायम करण्यात आलेल्या १४८ शाळांपैकी ज्या झाळांमध्ये 
इयत्ता ११ वी व १२ वी पर्यंतचे वर्ग सुरु आहे त्या शाळांना या योजनेंतर्गत आवश्‍यकतेनुसार इयत्ता 
१ ली मध्ये एक तुकडी ( 30 विद्यार्थी ) प्रवेशित करण्याबाबतचा निर्णय सचिवस्तरीय समितीच्या 
बैठकीममध्ये घेण्यात आलेला आहे. 


३. नामांकित योजनेंतर्गत चालू शैक्षणिक वर्ष सन २०२२-२३ करीता अनुसूचित जमातीचे 
विद्यार्थी प्रवेशित करण्याच्या अनुषंगाने सदर योजनेंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या जुन्या 
शाळांमार्फत प्राप्त संमतीपत्र यास अनुसरुन नामांकित योजनेंतर्गत संस्था/झाळांची निवड करणे व 
अशा शाळांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशित करण्यास मंजूरी देण्याबाबत शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२२-२३ या शौक्षणिक वर्षाकरिता अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी 
माध्यमाच्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण देणे या योजनेंतर्गत विहित निकष पूर्ण करीत असलेल्या 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या कार्यक्षेत्रातील खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या 
संस्था/झाळांची निवड करण्यास सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच विहित 
अटी व शर्तीच्या अधिन राहून सदर शाळांमध्ये मंजूर करण्यात येत असलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या 
मर्यादेत अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी प्रवेशित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. नाशिक विभागातील योजनेंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या तसेच योजनेंतर्गत 
प्रचलित निकष पूर्ण करत असलेल्या खालील ३६ जुन्या शाळांमध्ये सन २०२२-२३ करीता नवीन 
विद्यार्थी प्रवेशित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर झाळांची यादी खालीलप्रमाणे आहे. 


अ. । प्रकल्प संस्थेचे नाव शाळेचे नाव विद्यार्थी 

क्र. | कार्यालय संख्या 

| राजूर । विश्वामक जंगली महाराज ट्रस्ट, | ओम गुरुदेव इंग्लिडा मिडियम | 30 
कोकमठाण, ता. कोपरगाव, जि. | गुरुकुळ व ज्यु. कॉलेज, 
अहमदनगर कोकमठाण, ता. कोपरगाव, जि. 

अहमदनगर (एस.एस.सी) 

२ | राजूर | विश्वात्मक जंगली महाराज ट्रस्ट, | आत्मा मलिक इंटरनेशनल स्कुल, | ३० 
कोकमठाण, ता. कोपरगाव, जि. | कोकमठाण, ता. कोपरगाव, जि. 
अहमदनगर अहमदनगर (सी.बी.एस.ई) 

३ | राजूर । प्रवरा मेडीकल ट्रस्ट लोणी, ता. | पी.एम.टी. शेवगाव shea मिडीयम | ३० 
राहता, जि. अहमदनगर स्कुल व ज्यु. कॉलेज, शेवगाव, जि. 

अहमदनगर (सी.बी.एस.ई) 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिझा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


४ | राजूर । प्रवरा ग्रामिण शिक्षण संस्था, | प्रवरा पब्लिक स्कुल, प्रवरानगर, ३० 
प्रवरानगर, पो. लोणी, ता. राहता, | ता. राहता, जि. अहमदनगर 
जि. अहमदनगर 


५ | राजूर | प्रवरा ग्रामिण शिक्षण संस्था, | प्रवरा गर्ल्स इंग्लड मिडीयम स्कुल, | ३० 
प्रवरानगर, पो. लोणी, ता. राहता, | लोणी, ता. राहता, जि. अहमदनगर 
जि. अहमदनगर 


६ | राजूर | अमृतवाहिनी उद्योग, शेती आणि | अमृतवाहीनी मांडेल स्कुल ses] ३० 
शिक्षण विकास संस्था, अमृतनगर, ता. | ज्यु. कॉलेज, अमृतनगर, संगमनेर, 
संगमनेर, जि. अहमदनगर ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर 


७ | राजूर | olen ऑफ रुरल इंटिग्रेशन | रामराव आदिक पब्लिक स्कुल, | 30 
एज्युकेशन अन्ड AeA अन्ड | निपाणी वडगाव (अशोकनगर), ता. 
डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेस, मुंबई श्रीरामपुर, जि. अहमदनगर 


Z राजूर आंतरभारती Ves sera मेडीकल | धर्मवीर आनंदराव दिघे shear ३० 

एज्यूकेशन ट्रस्ट विरगाव, ता. अकोले, जि. मिडीयम स्कुल विरगाव. ता 

अहमदनगर es "त्यार ee es j 
, जि. अहमदनगर 


९ | राजूर | अभिनव शिक्षण संस्था, नवलेवाडी ता. | श्री. मारुतीराव कोते अभिनव| ३० 


अकोले, जि. अहमदनगर पब्लिक Shoat मिडीयम स्कुल, 
अकोले, ता. अकोले, जि. 
अहमदनगर 


| राजूर | प्रसाद ग्रामिण शिक्षण संस्था, गणेगाव, | श्री. बाळासाहेब वाणी सेंट्रल स्कूल, | ३० 
पो. गुहा, ता. राहुरी, जि. अहमदनगर | गणेगाव, पो. गुहा, ता. राहूरी, जि. 


अहमदनगर (सीबीएसई) 
| १ | राजूर | त्रिमुर्ती पावन प्रतिष्ठाण तेळकुडगाव, | त्रिमुर्ती पब्लिक स्कुल, त्रिमु्तीनगर, | ३० 
ता. नेवासा, जि. अहमदनगर नेवासा, ता. नेवासा, जि. अहमदनगर 
१२ । राजूर । त्रिमुर्ती पावन प्रतिष्ठाण तेलकुडगाव, | त्रिमुर्ती पब्लिक स्कुल, शेवगाव, ता. | ३० 
ता. नेवासा, जि. अहमदनगर शेवगाव, जि. अहमदनगर 
१३ | राजूर | अरुणोदय बहुउद्देशिय ग्रामिण विकास | केदारेश्वर इंग्लिश स्कुल अन्ड ज्यु. | ३० 
संस्था, अहमदनगर कॉलेज नजीक बाभुळगाव, ता. 


शेवगाव, जि. अहमदनगर 


१४ | नाशिक | विश्वात्मक जंगली महाराज ट्रस्ट, आत्मा मलिक इंग्लिश मिडीयम | ३० 
कोकमठाण, ता. कोपरगाव, जि. | गुरुकूल व ज्यु. कॉलेज, पुरणगाव, 


अहमदनगर ता. येवला, जि. नाशिक 
१५ | नाशिक | नाशिक ग्रामिण शिक्षण प्रसारक | ब्रम्हा व्हेली पब्लिक स्कुल व ज्युनिअर | २० 
मंडळ, नाशिक कॉलेज, अंजनेरी, ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. 
नाशिक 
१६ | नाशिक | जगदंबा एज्यूकेशन सोसायटी, | एस.एन.डी. इंग्लिश मिडीयम पब्लिक | ३० 
येवला, जि. नाशिक स्कुल (एसएससी) बाभुळगाव, ता. 


येवला, जि. नाशिक 


१७ | नाशिक | जगदंबा एज्यूकेशन सोसायटी, | एस.एन.डी. इंग्लिश मिडीयम पब्लिक | ३० 


येवला, जि. नाशिक स्कुल (सीबीएसई) बाभुळगाव, ता. 
येवला, जि. नाशिक 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


१८ 


नाशिक 


अमृता वेष्णवी एज्युकेडान अन्ड 
वेल्फेअर ट्रस्ट, कल्याण 


शताब्दी इंग्लिश मिडीयम स्कुल, 
आगासखिंड, ता. सिन्नर, जि. 
नाशिक 


30 


१९ 


यावल 


महात्मा फुले सामाजिक व शैक्षणिक 
विकास मंडळ, चाळीसगाव, जि. 
जळगाव 


हॅरिसन पब्लिक स्कूल, चाळीसगाव, 
जि. जळगाव 


30 


२० 


यावल 


औंकारेश्वर बहुउद्देशीय संस्था, 
विटनेर, ता. चोपडा, जि. जळगाव 


लिटील व्हॅली प्री प्रायमरी व 
बालविश्वव प्रायमरी स्कुल कासोदा, 
ता. एरंडोल, जि. जळगाव 


30 


२१ 


यावल 


सत्यशोधक महात्मा फुले शिक्षण 
संस्था मालपुर, ता. शिंदखेडा, जि. 
धुळे 


सुरेशचंद्र बी. संघवी इंटरनशनल 
स्कुल, उत्राण, ता. एरंडोल, जि. 
जळगाव (सीबीएसई) 


30 


२२ 


यावल 


प्रकाहचंद जेन बहुउद्देशीय संस्था, 
जामनेर, जि. जळगाव 


जैन इंटरनॅशनल shear मिडीयम 
स्कुल, पळासखेडा, ता. जामनेर, 
जि. जळगाव 


30 


२२ 


यावल 


सरस्वती विद्या प्रसारक मंडळ, 
सवखेडा, ता. धरणगाव, जि. जळगाव 


आयडीयल इंग्लीश मिडीयम स्कुल, 
जळगाव, जि. जळगाव 


30 


२४ 


कळवण 


कसामादे परिसर विकास मंडळ, 
विठेवाडी (लोहणेर), ता. देवळा, जि. 
नाशिक 


डा. डी. एस. आहेर पब्लिक स्कुल, 
विठेवाडी, ता. देवळा, जि. नाशिक 


30 


२५ 


कळवण 


ज्ञानदा शौक्षणिक सामाजिक संस्था 
वडेल, ता. माळेगाव, जि. नाशिक 


स्वामी विवेकानंद स्कुल फॉर 
एक्सलन्स, अजंग, ता. मालेगाव, 
जि. नाशिक 


30 


२६ 


धुळे 


हस्ती चॅरीटेबल ट्रस्ट, दोंडाईचा, ता. 
शिंदखेडा, जि. धुळे 


हस्ती पब्लिक स्कुल, दोंडाईचा, ता. 
शिंदखेडा, जि. धुळे 


30 


२७ 


प्रोग्रेसिव्ह रुरल इन्स्टिटयूट ऑफ 
टेक्नॉंलॉजी, शिरपूर, जि. धुळे 


सदाशिव ao आर बाविस्कर 
इंटरनॅशनल स्कुल, दहिवद, ता. 
शिरपुर, जि. धुळे (सीबीएसई) 


30 


२८ 


त्रिमुर्ती पावन प्रतिष्ठाण, तेलकुंडगाव, 
ता. नेवासा, जि. अहमदनगर 


त्रिमुर्ती प्राथमिक व उच्च प्राथमिक 
पब्लिक स्कुल, ढोर जळगाव, ता. 
शेवगाव, जि. अहमदनगर 


30 


२९ 


यावल 


अमर संस्था चोपडा, जि. जळगाव 


लिटल हार्ट shoes मिडीयम 
स्कूल, वेले, ता. चोपडा, जि. 
जळगाव 


30 


30 


राजूर 


सुलोचना बेल्हेकर सामाजिक व 
बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, औरंगाबाद 


ज्ञानेश्वर प्रायमरी shea मिडीयम 
स्कुल, भानसहिवरे, ता. नेवासा, 
जि. अहमदनगर 


30 


349 


यावल 


स्वगीय दगडाबाई चंपालाल बियाणी 
शैक्षणिक विकास मंडळ, भुसावळ, 
जि. जळगाव 


बियाणी पब्छिक स्कुल, जामनेर 
रोड, भुसावळ, ता. भुसावळ, जि. 
जळगाव 


30 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिझा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


३२ 


यावल 


गोंड स्मिथ चॅरीटेबल ट्रस्ट, विणगाव, 
ता. यावल, जि. जळगाव 


इंग्लिश मिडीयम (निवासी) पब्लीक 
स्कुल, किनगाव डोणगाव रोड, ता. 
यावल, जि. जळगाव 


30 


33 


कळवण 


के. तुळसीराम सखाराम हिरे, शिक्षण 
संस्था, दाभाडी, ता. मालेगाव, जि. 
नाशिक 


जयहींद short मिडीयम स्कुल, 
दाभाडी, ता. माळेगाव, जि. नाशिक 


30 


२४ 


नंदुरबार 


सुवार्ता अलायन्स मिनीस्ट्रीज ट्रस्ट, 
नंदुरबार 


एस.ए. Pea इंग्लिश मिडीयम 
स्कुल, शहादा, ता. शहादा, जि. 
नंदुरबार 


30 


34 


नंदुरबार 


सुवार्ता अलायन्स मिनीस्ट्रीज ट्रस्ट, 
नंदुरबार 


एस.ए. Pea shear मिडीयम 
स्कुल, नंदुरबार, जि. नंदुरबार 


30 


३६ 


नंदुरबार 


आदिवासी देवमोगरा एज्यूकेडान 
सोसायटी नटावद, ता.जि. नंदुरबार 


के. डी. गावीत shear मिडीयम 
स्कुल अन्ड ज्युनीअर कॉलेज, 


पथराई, ता.जि. नंदुरबार 


एकूण प्रवेशित विद्यार्थी संख्या १०८० 


Vil. 


नामांकित शाळेत प्रवेश देताना खालील अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे :- 

संबंधित संस्था/झाळा मार्फत शासनाला सादर केलेल्या प्रस्तावात नमूद केल्याप्रमाणे सर्व 
सोयी सुविधा देण्यास तयार आहेत, याची संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी खातरजमा 
करावी व संस्थेसोबत तसा करारनामा करण्यात यावा. 

संस्था/शाळेमार्फत आदिवासी विद्यार्थ्यासाठी वेगळी तुकडी/वर्ग करणे अपेक्षित नाही. 
शाळेमध्ये सुरु असलेल्या नियमित तुकडी/वर्गामध्येच इतर विद्यार्थ्यांसमवेत योजनेंतर्गत 
प्रवेशित अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे बंधनकारक राहील. आदिवासी 
विद्यार्थ्यांसाठी वेगळी तुकडी/वर्ग सुरु केल्याचे आढळल्यास सदर संस्थेवर गुन्हा 
नोंदविण्याची कारवाई करण्यात येईल व शाळेची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. 
संस्थांनी मुलींच्या वसतीगृहात महिला अधिक्षिका व केअरटेकर यांची नियुक्‍ती करणे 
बंधनकारक आहे. याची पुर्तता न आढळल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल. 

सदर योजनेंतर्गत शासनाने मान्यता दिलेल्या शाळांमध्येच आणि संबंधित शाळेकरिता 
मंजूर केलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या मर्यादेतच अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी प्रवेशित 
करण्याबाबत अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास व प्रकल्प अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. 
योजनेच्या मूळ तरतूदीनुसार कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. १.०० लाख एवढया कमाल 
मर्यादेत असणाऱ्या पाल्यांनाच सदर योजनेचा लाभ देण्यात यावा. 

प्रकल्प अधिकारी यांनी विद्यार्थी प्रवेशित करताना जवळच्या झाळेमध्ये तसेच संबंधित 
प्रकल्पातील निवड करण्यात आलेल्या शाळांना प्राधान्य देऊन विद्यार्थी प्रवेशाची प्रक्रिया 
तात्काळ पूर्ण करावी. 

एखाद्या प्रकल्प कार्यक्षेत्रातील निवड करण्यात आलेल्या झाळा व त्यामध्ये मंजूर विद्यार्थी 
संख्या यापेक्षा योजनेंतर्गत प्रवेशाकरीता प्राप्त अर्जाची संख्या जास्त असल्यास प्रकल्प 
अधिकारी यांनी विद्यार्थ्यांची निवड ड्रॉ पध्दतीने करुन निवड यादी जाहीर करावी. तसेच 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


निवड न झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी प्रसिध्द करावी. प्रकल्पामधील निवड करण्यात 
आलेल्या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेशा देण्यात यावा. 

Vil. सदर योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या नामांकित शाळांच्या संस्थाचालक/ 
मुख्याध्यापक यांच्या समवेत अपर आयुक्त यांनी शैक्षणिक वर्षाच्या प्रथम व द्वितीय 
सत्रामध्ये बैठक घेऊन प्रवेशित विद्यार्थ्यांची शौक्षणिक प्रगती व त्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या 
सुविधांबाबत आढावा घ्यावा. 

IX. नामांकित योजनेंतर्गत शाळेची निवड झाल्यानंतर पहिल्या सत्रात दोन वेळा, तसेच 
द्वितीय सत्रात दोन वेळा संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी अचानक नामांकित शाळांना 
व्यक्तीश: भेट देऊन सदर शाळेमधील सौदार्हपुर्ण वातावरण, विद्यार्थ्यांवर अत्याचार, 
त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा, औषधोपचार, शैक्षणिक दर्जा, पोषण इत्यादी सर्व 
बाबींबाबतचा Bede अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, आयुक्‍त, आदिवासी विकास 
यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 

xX. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शाआडा-२००८/प्र.क्र.८१/का-१३, 
दिनांक २८.०८.२००९ आणि आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिझा- 
२०१८/प्र.क्र.२१/का-१२, दिनांक १८.०५.२०१८ मधील विहित तरतुदींचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. सदर तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्यात येईल. 

>. नवीन विद्यार्थ्यांना इयत्ता १ ली मध्ये प्रवेश देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. 

>. नामांकित योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या नामांकित शाळेमध्ये विद्यार्थी प्रवेशित 
करताना ज्या इयत्तेत विद्यार्थी प्रवेशित करावयाचे आहेत, अशा इयत्तेत संबंधित झाळेमध्ये 
नामांकित योजनेव्यतिरिक्‍त प्रवेशित उतर विद्यार्थी (Non-Namankit Students) 
संख्येच्या समप्रमाणाच्या कमाल मर्यादेत राहतील याची दक्षता घेण्यात यावी. (नामांकित 
योजनेंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थी कमाळ yo टक्के : योजनेव्यतिरिक्‍्त प्रवेशित इतर विद्यार्थी 
किमान Yo टक्के) 


४. ज्या नामांकित संस्थेत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यास प्रवेश देण्यात येणार आहे, त्या 
संस्थेबरोबर संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी करारनामा करावा. सदर करारामध्ये नामांकित 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आलेल्या वर्गापासून इयत्ता १२ वी 
पर्यंत त्यांचे शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा, निवास, आहार व अन्य विहीत सोयी सुविधा पुरविण्याबाबत 
व स्वतंत्र वर्ग न करण्याबाबत बाबींचा समावेश करण्यात यावा. तसेच नामांकित योजनेंतर्गत 
निवड करण्यात आलेल्या सर्व नामांकित शाळांचे प्रत्येक वर्षी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी 
योजनेकरीता विकसित करण्यात आलेल्या ऑनलाईन प्रणालीवर गुणांकन करण्यात येईल व 
आव्यक विहीत शैक्षणिक व निवासी सोयी सुविधा यामध्ये निवड करण्यात आलेल्या नामांकित 
शाळांमध्ये त्रुटी आढळून आल्यास किंवा विहीत गुणांकनानुसार शाळा अपात्र ठरल्यास संबंधित 
शाळेची नामांकित योजनेंतर्गतची मान्यता रद्द करुन प्रवेशित करण्यात आलेले अनुसूचित 
जमातीचे विद्यार्थी इतरत्र समायोजीत करण्यात येतील, याचा देखील करारनाम्यात समावेश 
करावा. नामांकित योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या शाळांमार्फत बालकांचा मोफत व 
सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार, अधिनियम, २००९ व त्याअंतर्गत केलेले व केले जाणारे सर्व 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः नानिझा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


नियमांची / तरतूदींची तसेच इयत्ता १ ली मध्ये शाळा प्रवेशासाठी बालकाच्या किमान वयाबाबत 
शिक्षण विभागाने निश्चित केलेल्या तरतूदीचे पालन करणे आव्यक आहे. 


५. नामांकित इंग्रजी शाळेत अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर 
प्रत्यक्षात प्रवेशित विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात ऑनलाईन प्रणालीवर तयार होणाऱ्या देयकानुसार 
आयुक्त, आदिवासी विकास यांनी संबंधित शाळेस थेट ऑनलाईन प्रणाळीमार्फत दोन टप्प्यात निधी 
वितरीत करावा. संबंधित शाळांना ऑनलाईन प्रणालीवर प्राप्त अंतीम गुणांकनानुसार निश्चित 
होणाऱ्या देय रकमेनुसार एकूण रकमेच्या yo टक्के रक्कम प्रथम सत्राच्या सुरुवातीस वितरीत 
करण्यात यावी व उर्वरित ५० टक्के रक्‍कम दुसर्‍या सत्राच्या सुरुवातीला विद्यार्थ्याच्या 
उपस्थितीबाबत खातरजमा करुन माहे डिसेंबरमध्ये वितरीत करण्यात यावी. 


६. सदर योजनेची अंमलबजावणी संबंधित प्रकल्प अधिकारी करतील तसेच अपर आयुक्त, 
आदिवासी विकास योजनेचे “पर्यवेक्षकीय अधिकारी” म्हणून व आयुक्‍त, आदिवासी विकास 
नाशिक हे “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून जबाबदारी पार पाडतील. 


७. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 
“मागणी क्र. टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण- 
पंचवार्षिक योजनेंतर्गत योजना- जनजाती क्षेत्र उपयोजना- 
०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना-राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०२) जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 
(०२) (२९) अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित झाळांमध्ये 
शिक्षण देणे. 
(२२२५ सी-९९९) ३१ “सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या या www.maharashrta.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२९११५९५०४५२४ असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by UDAY GANPAT GAWAS 
AY A N p A T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d99ad92d2ef92f97f483127c546b50d831cbc0858b00a8 
hi 


6d17202dbe2e19d646, post Cod 100032, Maharashti 
serial INumber=9CE356F38C6A70A8FFDE299AD6627F48BD01E87 
5A7ACA38BD139B0CC5367E62D, UDAY GANPAT GAWAS. 
Date: 2022.09.29 12:02:53 +05'30' 
(उदय ग. गवस) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रत, 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


) मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, 

) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा) मुंबई / नागपूर, 
) आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक, 

qo) अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक 

११) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१३) सर्व संबंधित संस्था/शाळा (संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत), 
१४ निवड नस्ती (कार्या-१२) 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


